संवर्ग बदलून मिळणेबाबत.. 
डॉ.सचिन र.गवळी, 
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२०/प्र.क्र.१०६/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२०. 


१) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे क्र.आयुक्‍त/राकावियो/डॉ.गवळी/ 
संवर्गबदल/का.क्र.१/९५३७-४०/१७, दि.१४.०६.२०१७. 

२) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे क्र.आयुक्‍त/राकावियो/डॉ.गवळी/ 
संवर्गषदल/का.क्र.१/९६९२-९५/१९, दि.०३.०७.२०१९. 


शासन निर्णय:- 


डॉ.सचिन र.गवळी, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, राज्य कामगार विमा योजना, रुग्णालय 


नाशिक येथे कार्यरत असून त्यांनी शरीरविकृती विषयात पदव्युत्तर पदविका संपादित केलेली आहे. 


सेवाप्रवेश नियमानुसार ते निवासी शरीरविकृती शास्त्रज्ञ गट-अ पदाकरिता पात्र आहेत. डॉ.गवळी यांनी 


केलेली विनंती व निवासी aR शास्त्रज्ञ या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमांमधील तरतुदींचा विचार 


करुन 


न डॉ.गवळी यांचा संवर्ग बदलून निवासी शरीरविकृती शास्त्रज्ञ गट-अ या पदावर राज्य कामगार 


विमा योजना रुग्णालय, नाशिक येथे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०१४३००१८५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल ~ आदेझानुसार a 
महाराष्ट्राचे v याच्या आदेझानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
bd DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
a V | al fa ou=Public Health Department, 

postalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c07d3 
2831e4140f3de291d1f40d510d295643f, 


serialNumber= Sf: dcac5a4c4a79542e69f181 
a ha a 52eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a653e1 
D 2020.08.13 15:54:54 +05'30' 


(र.र.गढरी 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२०/प्र.क्र.१०६/सेवा-१ 


३. संचालक (प्रशासन/वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

४. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रूग्णालय, नाशिक 

५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

७. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी (आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे मार्फत) 
८. निवडनस्ती (सेवा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


